राज्यातील २८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 
बायोमायरनिंग (legacy waste remediation) प्रक्रिया 
प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.९३/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
3 रा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा : 
(१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.NO.9/4/2022-SBM-4 (Computer No.8 922882) दि. २१ मार्च, २०२२. 
(२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.७३/नवि-३४, दि. १५ जुले, २०२२. 


प्रस्तावना: 


केंद्र शासनाच्या "स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.०" च्या धर्तीवर राज्यामध्ये "स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी) २.० " ची अंमलबजावणी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आली 
आहे. या अभियानामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनातंर्गत Bioremediation of legacy waste या घटकाचा 
समावेश आहे. 


२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये साठून 
असलेल्या जुन्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे व नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्‍यक आहे. याकरीता राज्यातील अमृत शहरांपैकी 
२८ शहरांमध्ये साठून असलेल्या जुन्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्याकरीता बायोमायनिंग (legacy 
waste 8186081101) प्रकल्पाकरीता केंद्र शासनाने त्यांच्या हिस्स्याच्या निधीपैकी रूपये ८६.७६ कोटी 
इतका निधी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये राज्य शासनास उपलब्ध करून दिला आहे. 


४. केंद्र शासनामार्फत प्राप्त उपरोक्त निधी २८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्यापूर्वी 
सदर बायोमायनिंग (legacy waste remediation) प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली बाब विचारात घेवून, राज्यातील २८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 
जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करण्याकरीता खाळील विवरणपत्रातील रकाना 
क्र. ७ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीनुसार gaat (legacy waste remediation) प्रकल्प राबविण्यास 
परिच्छेद क्र २ मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.९३/नवि-३४ 


(रूपये कोटीत) 
$. ULB Name Class Area of Legacy Waste Prevalent Total Central State ULB 
No. dumpsite Quantity (in DSR Rate Proposal cost Share Share Share 
(in Sq. Mtr) Mtr) (in Rs./Mtr) as per DSR 
1 2 3 4 5 | 6 7 | 8 | 9 [10 
ULBs With > 10 Lakh Population (Municipal Corporation) 
1 | Kalyan Dombivali C 58300 950000 447 42.47 10.62 19.11 12.74 
2 | Thane [Be | 129000 830000 447 37.10 9.28 12.99 14.83 
3 | Vasai Virar C 1050000 1050000 447 46.94 11.73 21.12 14.09 
4 | Pune A 652000 800000 429 34.32 8.58 12.01 13.73 
5 | Greater Mumbai A+ 1440000 26000000 447 1162.20 290.55 | 406.77 | 464.88 
eae Nagpur A 222577 1000000 428 42.80 10.70 14.98 17.12 
7 | Pimpri Chinchwad | BY 45586 1500000 429 64.35 16.09 22.52 25.74 
ULBs With 1 to 10 Lakh Population (Municipal Corporation) 
| 8 | Akola | D | 46000 16788 420 0.71 0.23 0.26 0.22 
| 9 | Amravati [Bs il 68700 371450 420 15.60 5.15 5.77 4.68 
10 | Bhiwandi Nizampur Ea 40000 462178.14 447 20.66 6.82 7.64 6.20 
11 | Dhule । 17)_| 36421 75650 425 3.22 1.06 1.19 0.97 
12 | Jalgaon Dei 65000 80000 425 3.40 1.12 1.26 1.02 
13 | Kolhapur | D | 42205 372300 429 15.97 5.27 5.91 4.79 
14 | Latur Ds 80800 204000 425 8.67 2.86 3.21 2.60 
15 | Malegaon zea 141640 80000 425 3.40 1.12 1.26 1.02 
16 | Mira-Bhayander | D | 17058 909630.2 447 40.66 13.42 15.04 12.20 
17 | Sangli-Miraj Kupwad Baa 203469 642223 429 27.55 | 9.09 | 10.19 8.27 
18 | Solapur LD |i 203469 578716.8 429 24.83 8.19 9.19 7.45 
19 | Ulhasnagar | D | 20234 215159 447 9.62 3.17 3.56 2.89 
20 | Nanded [De 1588696 714221 425 30.35 10.02 11.23 9.10 
21 | Ichhalkaranji | D | 34610 129978.18 429 5.58 1.84 2.06 1.68 
ULBs With 1 to 10 Lakh Population (Municipal Council) 
22 | Osmanabad A 29100 99428.8 425 4.23 1.39 2.20 0.64 
23 | Achalpur A 11600 22000 420 0.92 0.30 0.48 0.14 
24 | Ambarnath A 16678 62301 447 2.78 0.92 1.45 0.42 
25 | Bhusawal A 50000 32000 425 1.36 0.45 0.71 0.20 
26 | Gondiya A 9043 9965 428 0.43 0.14 0.22 0.07 
27 | Hinganghat A 23200 17962 428 0.77 0.25 0.40 0.12 
28 | Jalna A 40400 241000 425 10.24 3.38 5.32 1.54 
Tota 37466951.2 1661.13 | 433.74 | 598.07 | 629.32 
२. अटीवरशा्तीं: 


१) सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था राहील. 

२) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ चा शासन निर्णय व 
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित 
कालावधीमध्ये करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

३) निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व प्रचलित नियमांचे पालन करणे संबंधीत नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेस बंधनकारक असेल. 

४) केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
(CPCB) यांनी देशातील शहरांना विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन 
करण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित केलेल्या आहेत. यापैकी, 
TAMIA (legacy waste 8118018110) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस साहाय्यभूत होतील 
अज्ञा खालील तीन पुस्तिका आपल्या सुलभ संदर्भासाठी नमूद करण्यात येत आहेत- 

i. Advisory on Landfill Reclamation 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.९३/नवि-३४ 


ii. Usage of RDF in various industries 

iii. Guidelines for Disposal of Legacy Waste 
उपरोक्‍त नमूद मार्गदर्शक पुस्तिकांमध्ये बायोमायनिंग प्रक्रिया, विविध शहरांनी केलेल्या 
बायोमायनिंग Case Studies, बायोमायनिंग प्रक्रियेदरम्यान प्राप्त होणाऱ्या Refuse Derived 
Fuel (RDF) चा विविध उद्योगांमध्ये वापर / विल्हेवाट, इत्यादी घटकांचा समावेश आहे. या 
मार्गदर्शक पुस्तिकेमधील संदर्भ व शिफारसी यांचे पालन करणे, सदर प्रकल्पाच्या 
यशस्वीरित्या अंमलबजावणीसाठी सहाय्यभूत ठरेल. 
निविदाप्रक्रिया शासनाने विहित करून दिलेल्या ई-टेंडरिंग पद्धतीने सर्व नियमांचे पालन करून 
पारदर्शीपणे राबविणे आवश्‍यक आहे. 
बायोमायनिंग (legacy waste remediation) कामाची व्याप्ती विचारात घेवून जूना कचरा 
साठविलेल्या जागेपैकी कंत्राटदारकडून या कामाच्या माध्यमातून जागा पुनर्प्राप्त करून 
घेण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 
बायोमायर्निंग (legacy waste 1811801810) प्रक्रियेनंतर तेथे निर्माण होणाऱ्या दुय्यम 
उत्पादनाची व उर्वरित कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट कंत्राटदारामार्फत लावून घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 
बायोमायनिंग (legacy waste remediation) नंतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था जर जुन्या 
भरावभूमीपैकी अंदाजित जमीन पुर्नप्राप्त करण्याबाबत अपयशी ठरल्यास संबंधित नागरी 
स्वराज्य संस्था व संबंधित अधिकारी / पदाधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित 
करण्यात येईल. 


३. निधी वितरणाची कार्यपध्दती : 


१) 


र) 


सदर प्रकल्पाकरीता केंद्र, राज्य व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी) २.० च्या संदर्भ २ येथील शासन निर्णयातील वित्तीय आकृतीबंधानुसार राहील. 
सदर प्रकल्पाचा केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्साचा निधी केंद्र शासनामार्फत प्राप्त होणाऱ्या 
निधीच्या प्रमाणात वितरीत करण्यात येईल. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त 
निधी शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे 
अनिवार्य राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा 
वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 
राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्था/ कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता 
कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० च्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने 
वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने स्वहिश्‍्याचा निधी उभारून, 
सदर एकत्रित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात सादर 
करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या प्रथम 
हप्त्याच्या निधीचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केल्यानंतर 
पुढील हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.९३/नवि-३४ 


८) याबाबत केद्र व राज्य शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधीत 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहील 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१०१६४६५३९७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIRUDDHA ४ JEWLIKAR 
Date: 2022.08.10 17:45:02 +05'30' 


(अनिरूध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
५. विभागीय आयुक्त, सर्व 
६. जिल्हाधिकारी, सर्व 
७. आयुक्त, महानगरपलिका (संबंधीत) 
८. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालय, मुंबई 
९. मुख्याधिकारी, उस्मानाबाद, अचलपूर, अंबरनाथ, भूसावळ, गोंदिया, हिंगणघाट, जालना 
१०. निवडनस्ती, नवि-३४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


